महाराष्ट्र सुजल निर्मळ अभियानांतर्गत 
सुधारीत प्रशासकीय मंजूरी देण्यात आलेल्या 
परंडा शहर पाणी पुरवठा योजनेतील भांडवली 
व सुधारणा कामास अनुदान वितरीत करणे. 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः सुनिअ २०१९/ प्र.क्र.१७०/पापु-२२ 
७ वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल इमारत, लोकमान्य टिळक मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ००१. 
दिनांक: १४ ऑक्टोबर, २०२१ 


वाचा : 

१) शासन निर्णय क्रमांकः पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग क्र.नापापु-२००८/ प्र.क्र. १/पापु-२२, 
दि.२२.१०.२००८. 

२) शासन निर्णय क्रमांकः पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग क्र.नापापु-२००८/ प्र.क्र. १९८/पापु-२२, 
दि.२३.१२.२०१८. 

३) शासन निर्णय क्रमांकः पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग क्र.सुनिअ-२०१४/ प्र.क्र.४९/ पापु-२२, 
दि.२४.०२.२०१४. 

४) शासन निर्णय क्रमांकः पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग क्र.सुनिअ-२०१४/ प्र.क्र.३५०/ पापु-२२, 
दि.२०.०१.२०१५. 

५) शासन निर्णय क्रमांकः पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग क्र.सुनिअ-२०१४/ प्र.क्र.३५०/ पापु-२२, 
दि.०५.१२.२०१५. 

६) शासन निर्णय क्रमांकः पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग क्र.सुनिअ-२०१४/ प्र.क्र.३५०/ पापु-२२, 
दि.३१.०३.२०१७. 

७) मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, औरंगाबाद यांचे पत्र क्र.मुअमजीप्रऔ/तांशा-२/११६२, 
दि.२७.०६.२०१७. 

८) मुख्याधिकारी, नगर परिषद परंडा, जि.उस्मानाबाद यांचे पत्र क्र.नपा/पा.पु./२०१६-१७/३७०, 
दि.११.०७.२०१७. 

९) शासन निर्णय क्रमांकः पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग क्र.सुनिअ-२०१४/ प्र.क्र.३५०/ पापु-२२, 
दि.०३.०३.२०२० 

१०) शासन निर्णय क्रमांकः पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग क्र.सुनिअ-२०१९/ प्र.क्र.१७०/ पापु-२२, 
दि.२५.०२.२०२१. 

११) मुख्याधिकारी, नगर परिषद परंडा, जि.उस्मानाबाद यांचे पत्र क्र.न.पा./पाणी पुरवठा/३८८, 
दि.०९.०८.२०२१ 

१२) शासन निर्णय क्रमांकः वित्त विभाग क्र. अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि.२४.०६.२०२१. 


शासन निर्णय क्रमांकःसुनिअ-२०१९/प्र.क्र.१७०/पापु-२२ 


प्रस्तावना : 

शासन निर्णय, दि.२२ ऑक्टोबर, २००८ अन्वये नागरी पाणी पुरवठा, मलनि:सारण, शौचालय 
बांधकाम व घनकचरा व्यवस्थापना संदर्भात पर्याप्त गुणवत्तापूर्ण सेवा, किफायतशीर सेवाशुल्कामध्ये 
उपलब्ध करुन देणे व विविध तांत्रिक, आर्थिक व व्यवस्थापकीय सुधारणा करण्याचे vere निर्धारीत 
करुन महाराष्ट्र सुजल व निर्मल अभियान राबविण्यात येत आहे. राज्यातील सर्व नागरीकांना पाणी 
पुरवठा व मलनि:सारणाच्या सर्वव्यापक सुविधा निश्चितपणे उपलब्ध करुन देणे असा महाराष्ट्र सुजल 
निर्मल अभियानाचा मुख्य उद्देश आहे. 


२. महाराष्ट्र सुजल व निर्मल अभियांनातर्गत, शासन निर्णय दि.२४.०२.२०१४ व दि.२५.०२.२०२१ 
(सुधारीत प्रस्ताव) अन्वये परंडा ASX पाणी पुरवठा योजनेच्या रु.१५,६३,६४,९४९/- इतक्या भांडवली व 
सुधारणा कामांस सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेली आहे. परंडा ही “क” वर्ग नगर परिषद 
आहे. सदर योजनेस रु.१४,०७,२८,४५४/- इतके ९०% अनुदान अनुज्ञेय असून, परंडा नगर परिषदेच्या 
स्वहिऱऱ्याची १०% रक्‍कम रु.१,५६,३६,४९५/- इतकी आहे. मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र जीवन 
प्राधिकरण, औरंगाबाद यांनी संदर्भ क्र.9 येथील दि.२७.०६.२०१७ च्या पत्रान्वये परंडा हहर पाणी 
पुरवठा योजनेच्या एकूण रु.१५,९३,४३,४३०/- इतक्या ढोबळ किंमतीस तांत्रिक मान्यता दिली आहे. 
परंडा नगर परिषदेने स्वहिउऱ्याची (१०%) रक्‍कम रु.१,५६,३६,५००/- संबंधित बँक खात्यात जमा 
केल्याचे कळविळे आहे. सदर योजनेकरीता अनुज्ञेय अनुदानापैकी यापूर्वी शासन निर्णय, 
दि.२०.०१.२०१५ अन्वये रु.३,६८,७९,०००/-, शासन निर्णय, दि.०५.१२.२०१५ अन्वये 
रु.३,६८,८२,०००/-, शासन निर्णय, दि.३१.०३.२०१७ अन्वये रु.३,६८,७६,९००/- व दि.०३.०३.२०२० 
अन्वये रु.१,२२,९३,१००/- असे मिळून एकूण रु.१२,२९,३१,०००/- इतके अनुदान परंडा नगर 
परिषदेस वितरीत करण्यात आळेळे आहे. मुख्याधिकारी, परंडा नगर परिषद यांनी 
दि.९.०८.२०२१ च्या पत्रान्वये रु.१३,८५,६०,०००/- इतक्या रकमेचे उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर केले 
आहे. तसेच परंडा Bex पाणी पुरवठा योजनेतील मंजूर कामांपैकी ९९% कामे पूर्ण झाली 
असल्याबाबतचा भौतिक प्रगती अहवाल सादर केलेला आहे. तसेच सदर योजनेवर होणा-या कमी / 
जादा खर्चाचे विवरणपत्र (Overall Excess / Saving Statement ) सादर केले आहे. सदर योजनेस 
यापूर्वी रु.१२,२९,३१,०००/- इतके अनुदान वितरीत करण्यात आले असल्याने वितरीत करावयाचे 
उर्वरित रु.१,७७,९७,४५४/- इतके अनुदान परंडा नगर परिषेदस वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 
राज्यातील नागरी क्षेत्रातील नगरपालिकांच्या (स्थानिक संस्था) पाणी पुरवठा व जलनि:स्सारण 
योजनांसाठी सहाय्यक अनुदान, या कार्यक्रमाखालील महाराष्ट्र सुजल व निर्मल अभियान योजनांचे 
कार्यान्वयन राज्य पाणी व स्वच्छता Fart यांचेकडून करण्यात येते. 
२. महाराष्ट्र सुजल व निर्मल अभियानांतर्गत, शासन निर्णय, दि.२४.०२.२०१४ व दि.२५.०२.२०२१ 
(सुधारीत प्रस्ताव) अन्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेल्या परंडा शहर पाणी पुरवठा योजनेच्या 
पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकःसुनिअ-२०१९/प्र.क्र.१७०/पापु-२२ 


भांडवली व सुधारीत कामांकरिता अनुज्ञेय अनुदानापैकी उर्वरित रु.१,७७,९७,४५४/- (रुपये एक कोटी 


सत्त्याहत्तर लाख UIA हजार चारशे चौपन्न फक्त) इतके अनुदान पुढील विवरणानुसार नागरी 


पाणी पुरवठा योजनांच्या कार्यान्वयनाकरीता सन २०२१-२०२२ या आर्थिक वर्षात, या शासन 


निर्णयान्वये खालील अटींच्या अधीन राहून वितरीत करण्यात येत आहे. वितरीत वाटप खालील 


विवरणपत्रामध्ये दर्शविण्यात आले आहे. 


(रक्‍कम रुपयात) 
शहराचे नांव | योजनेची राज्य नागरी नागरी । यापुर्वी वितरीत | आता वितरीत 
एकूण किंमत | शासनाकडून | संस्थेने संस्थेने करण्यात करावयाचे 
अनुज्ञेय । निकषानुसार | भरलेली । आलेले अनुदान) अनुदान 
अनुदान । भरावयाची | रक्कम 
(९०%) रक्‍कम 
(१०%) 
ee _ १) २ ३ = ४1 4 & 1 0७__| 
परंडा, १५,६३,६४,९४९|१४,०७,२८,४५४ १,५६,३६,४९५ ,५६,३६,५००| 92,28,39,000] १,७७,९७,४५४ 
जि.उस्मानाबाद 
एकूण रुपये  १,७७,९७,४५४ 


4) 


सदर अनुदानाच्या रकमेचे स्वतंत्र लेखे ठेवण्यात यावेत. शासनाच्या निदेशानुसार सदर अनुदान 
नागरी संस्थांना वितरीत करण्यात यावे. 

अनुदानाची रक्‍कम ज्याकरीता वितरीत करण्यात आली आहे, त्या विनिर्दिष्ट प्रयोजनाकरीताच 
दि.३१ मार्च, २०२२ पर्यंत खर्च करावी. 

या वितरीत अनुदानातून होणा-या वाटपाची माहिती राज्य पाणी व स्वच्छता FAA शासनाला 
कळवावी. 

मुंबई वित्तीय नियम, १९५९ मधील जोडपत्र-२ मधील नियम क्रमांक ३ अनुसार महालेखापालांच्या 
मागणीनुसार प्राधिकरणाचे लेखे संबंधित कागदपत्रांसह निरीक्षणाकरीता राज्य पाणी व स्वच्छता 
मिशनने महालेखापालांना सादर करावेत. 

राज्य पाणी व स्वच्छता मिडानला शासनाकडून जी अनुदाने प्राप्त झालेली आहेत किंवा जी 
अनुदाने यापुढील कालावधीत प्राप्त होतील त्या अनुदानाची उपयोगिता प्रमाणपत्रे राज्य पाणी व 
स्वच्छता FRA उपयोगिता प्रमाणपत्रात दर्शविलेल्या वितरीत अनुदानाच्या व खर्चाच्या 
कार्यक्रमनिहाय रकमा प्रमाणित करुन स्वाक्षरीत कराव्यात. त्या उपयोगिता प्रमाणपत्रावर उप 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकःसुनिअ-२०१९/प्र.क्र.१७०/पापु-२२ 


३. 


सचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग यांनी प्रतिस्वाक्षरी करावी, अशी प्रमाणपत्रे शासनाला 
स्विकारार्ह होतील. 

सदर अनुदानाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र विहित नमुन्यात शासनाला सादर करावे तसेच उपयोगिता 
प्रमाणपत्रांच्या प्रती महालेखापालांनाही पाठवाव्यात. 

सदर अनुदानाच्या खर्चाचा महालेखापाल कार्यालयात नोंदविलेल्या खर्चाशी ताळमेळ घालावा 
आणि विहित अहवाल विहित दिनांकास, लेखा अधिकारी, पापु-२० पाणी पुरवठा व स्वच्छता 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१ यांच्याकडे सादर करावा. 

या शासन निर्णयान्वये प्रकल्प संचालक, राज्य पाणी व स्वच्छता Fa, बेलापूर, नवी मुंबई यांना 
मुक्‍त करण्यात आलेला निधी प्रकल्प संचालक, राज्य पाणी व स्वच्छता FAM, बेलापूर, नवी मुंबई 
यांचेकडे BEAMS प्रणालीवर वितरीत करण्यात येत आहे. हा निधी उपकोषागार कार्यालय, 
कोकण भवन, नवी मुंबई यांच्या कार्यालयातून आहरीत करण्यासाठी आहरण व संवितरण 
अधिकारी म्हणून श्री.रविंद्र शिंदे, प्रकल्प संचालक, राज्य पाणी व स्वच्छता मिशन, बेलापूर, नवी 
मुंबई यांना तसेच नियंत्रक अधिकारी म्हणून श्री.वसंत भि. माने, उप सचिव, पाणी पुरवठा व 
स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे. आहरण व संवितरण 
अधिकारी तथा प्रकल्प संचालक, राज्य पाणी व स्वच्छता FRM, बेलापूर, नवी मुंबई यांनी या 
आदेशान्वये वितरीत करण्यात आलेली रक्‍कम उपकोषागार कार्यालय, कोकण भवन, नवी मुंबई 
यांचे कार्यालयातून आहरित करुन सदर रक्‍कम ही एनईएफटी (NEFT) प्रणालीद्वारे राज्य पाणी व 
स्वच्छता FIM, बेलापूर, नवी मुंबई यांच्या खाती जमा करण्यात यावी. तद्नंतर प्रकल्प संचालक, 
राज्य पाणी व स्वच्छता Pam, नवी मुंबई यांनी सदर निधी संदर्भाधीन (अ.क्र.१० येथील 
दि.२५.०२.२०२१ च्या शासन निर्णयातील अटींची पडताळणी करुन परंडा नगर परिषदेस वितरीत 
करावा. 


या वितरीत केलेल्या अनुदानातून होणारा खर्च, मागणी क्रमांक वाय-२, २२१५, १९२, 


महानगरपालिका / नगरपरिषदांना सहाय्य (०२) राज्य योजना-(०२) (०२) नगरपालिकांच्या / 
नगरपरिषदांच्या पाणी पुरवठा व जलनि:स्सारण योजनांसाठी सहाय्यक अनुदान ( कार्यक्रम), ३१, 


सहाय्यक अनुदाने (वेतनेत्तर), २२१५ १६४७, या लेखाशिर्षाखाली खर्ची घालावा व तो सन २०२१- 
२०२२ या आर्थिक वर्षासाठीच्या मंजूर तरतूदीतून भागवावा. 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकःसुनिअ-२०१९/प्र.क्र.१७०/पापु-२२ 


४. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक :- अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि.२४ जून, २०२१ 
मधील अटी तसेच परिशिष्टातील अ.क्र.९ मधील प्रत्येक अटींच्या पूर्ततेच्या अधीन राहून सदर नगर 
परिषदेस अनुदान वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


५. सदर शासन निर्णय हा वित्तीय अधिकार नियम पुस्तीका,१९७८ मधील भाग पहिला, उपविभाग- 
तीन, अ.क्र. ५ परिच्छेद क्रमांक २७ (२) अन्वये विभागास प्रदान केलेल्या वित्तीय अधिकारानुसार 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२११००८१३१७४००९२८ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


Digitally signed by Vasant Bhimrao Mane 


DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 

a S a Nn ou=WATER SUPPLY AND SANITATION 
DEPARTMENT, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


2.5.4.20=280e2beac20f526041fee94f6226522e1407 


e 
B h | al fa O a7f6aa0b06c8769634d48c2976bc, 
pseudonym=04E9E52AD2D2BFBC7A8BAB7F383091 


A9E2A32DAE, 


serialNumber=441 2BECACEF 186C3494A7DFFC4896 


mate ao 
(वसंत भि. माने) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


मा. मंत्री (पाणी पुरवठा व स्वच्छता) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा.राज्यमंत्री (पाणी पुरवठा व स्वच्छता) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

. मा. उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

५. मा. सभापती, महाराष्ट्र विधान परिषद यांचे खाजगी सचिव, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

६. मा. उप सभापती, महाराष्ट्र विधान परिषद यांचे खाजगी सचिव,विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 
मा.विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
मा.विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव, विधानमंडळ सचिवाळलय,मुंबई. 

. अपर मुख्य सचिव (पाणी पुरवठा व स्वच्छता) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

१०. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखा परीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता) ओल्ड सी.जी.ओ. इमारत, न्यू 
मरीन लाईन्स, १०१, महर्षि कर्वे मार्ग, मुंबई-४०० ०२०. 

११. महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ (लेखा परीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता) भारतीय लेखा व लेखापरीक्षा 
विभाग कार्यालय, सिव्हील लाईन्स, वेस्ट हायकोर्ट रोड, नागपूर-४४० ००१. 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकःसुनिअ-२०१९/प्र.क्र.१७०/पापु-२२ 


१२. विभागीय आयुक्‍्त,औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद 
१३. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ (५ प्रतीसह) 
१४. आयुक्‍त तथा संचालक, नगरपालिका प्रशासन संचालनालय, सर पोचखानवाला रोड, वरळी, मुंबई-३०. 
१५. जिल्हाधिकारी, उस्मानाबाद 
१६. नियंत्रक अधिकारी तथा उप सचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१. 
qo. आहरण व संवितरण अधिकारी तथा प्रकल्प संचालक, राज्य पाणी व स्वच्छता मिशन, सिडको 
भवन, बेलापूर, नवी मुंबई-४०० ६१४. 
१८. मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, औरंगाबाद 
१९. कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार सेवा विभाग,पुणे 
२०. जिल्हा प्रकल्प अधिकारी (नगरपालिका), जिल्हाधिकारी कार्यालय, उस्मानाबाद. 
२१. जिल्हा कोषागार अधिकारी, उस्मानाबाद. 
२२. मुख्याधिकारी, परंडा नगरपरिषद, जि.उस्मानाबाद 
२३. उप कोषागार अधिकारी, कोकण भवन, बेलापूर, नवीमुंबई- Yoo ६१४. 
२४. वित्त विभाग / नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
२५. कक्ष अधिकारी / लेखा अधिकारी, पापु-०४ व पापु-२०, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२६. ग्रंथालय, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ६ वा मजला, विधानभवन, मुंबई-४०० ०३२. 
२७. निवडनस्ती, पापु-२२. 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


